कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
यांच्या बदल्या / पदस्थापना 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः टीएफएस-११२०/प्र.क्र. ६०/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २३ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ: सा.बां.विभाग शासन Brea क्रमांक : टीएफएस-११२०/प्र.क्र. ६०(२४)/सेवा-१, दिनांक ७.८.२०२० 


शासन Beat :- 


संदर्भाधीन दिनांक ७.८.२०२० च्या शासन आदेझान्वये, श्री. नि. वा. बोरोले, कार्यकारी अभियंता 
यांची बदली कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वरळी, मुंबई या रिक्‍त पदावर करण्यात 
आली होती. तथापि, श्री. बोरोले यांच्या बदलीमुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मुंबई 
विभागांतर्गत प्रकल्पांवर विपरीत परिणाम होत असल्याने श्री. बोरोळे यांना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळांतर्गत सध्याच्याच पदावर मुदतवाढ देण्याची महामंडळाने केलेली विनंती विचारात घेता, 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ५(१)(ख)(ग) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने, श्री. नि. वा. बोरोले, कार्यकारी अभियंता यांचे बदलीबाबतचे संदर्भाधीन आदेशा रद्द करण्यात येत 
आहे. 
२. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वरळी, मुंबई या रिक्‍त पदावर अन्य 
अधिकाऱ्याच्या पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
3: सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२३१८१४०३०४१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Kisanrao ER conor Moi fb os 
Babanrao Palande scsi 
(किसनराव पलांडे ) 
कार्यासन अधिकारी > महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई, 
३. सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 
४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 


अमरावती/ नागपूर, 


शासन आदेठशा क्रमांकः टीएफएस-११२०/प्र.क्र. ६०/सेवा-१ 


१०. 
११, 
१२. 
93. 
१४. 
१५. 
१६८ 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 


मुख्य अभियंता तथा सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप पुणे, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य- १, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य- २, नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 

श्री. नि. वा. बोरोले, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई (अमरावती करिता), 
मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग / आस्था-१, आस्था-३, सेवा-६, संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


